दि.२८ जानेवारी ते ०४ फेब्रुवारी, २०१९ या 
कालावधीत रायपूर, छत्तीसगड येथे आयोजित 
अखिल भारतीय नागरी सेवा हॉकी स्पर्धा २०१८-१९ 
मध्ये महाराष्ट्राचा संघ सहभागी होण्यासाठी 
होणाऱ्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक- अभानासे- ३८१९/प्र.क्र. ०५/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १० मे, 2098. 


वाचा : शासन निर्णय क्रमांक : ३८१९/प्र.क्र. ०५/क्रीयुसे-२,; दि.२३.०१.२०१९. 
शुध्दीपत्रक : 
संदर्भाधीन शासन निर्णयातील विवरण्पत्र अ (पृ.क्र. ४ व विवरणपत्र क (पृ.क्र. ७ येथील अ.क्र. ६ वरील 


खेळाडूचे नाव “श्री. फिरास्त गुलाम अहमद मुजावर, कनिष्ठ लिपिक” या ऐवजी “श्री. फिरासत गुलाममहंमद 
मुजावर, कनिष्ठ लिपिक” असे वाचावे. 


२. सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०५१६१५१३५३४१२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Rajendra Shankarrao 


Digitally signed by Rajendra Shank war 
Of Mal =! 


Pawar cca mtn sa 
(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा यांचे खाजगी सचिव 


) 

) मा. प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे. 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

) महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

) वरीष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे (क्रीडा संचालनालयामार्फत). 

) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत). 

) सर्व उप संचालक, क्रीडा व युवक सेवा, (क्रीडा संचालनालयामार्फत). 

) सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

qo) वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई. 

११) उप सचिव (क्रीडा)/ अवर सचिव (क्रीयुसे २ व ३) / कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शा.शि.व क्री.वि., 
मंत्रालय, मुंबई. 

१२) निवडनस्ती, क्रीयुसे-२ 


